सीसीटीएनएस प्रकल्पासाठी मे.विप्रो कंपनीच्या 
हॅन्ड-होल्डर्सना मुदतवाढ देण्यासंदर्भात येणा-या 
रु.४,०९,२०,९६९/-एवढ्या निधीच्या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.-२०२/ पोल-३, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०८ फेब्रुवारी, २०१७. 


वाचा:-१) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- एमआयएस ०५०८/७४८/प्र. क्र. ३२९/पोल -४, 

दिनांक २२.५.२००९. 

२) गृह विभाग,शासन निर्णय क्रमांक: टीटीएनएस-३६१५/ प्र.क्र.९०/पोल-३, 
दिनांक २.११.२०१५. 

3) TOR महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे अध्यक्षतेखालील SEC (State 
Empowered Committee) समितीच्या दि. ४.७.२०१६ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त, 

४) अपर मुख्य सचिव (गृह )यांच्या अध्यक्षतेखालील दि.१२.७.२०१६ व दि. २८.१२.२०१६ रोजीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 

५) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील राज्य अँपेक्स समितीच्या दि. १७.१.२०१७ रोजीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाच्या ई-गव्हर्नन्स योजनेअंतर्गत राज्यात सीसीटीएनएस प्रकल्प राबविण्यात येत 
आहे. सदर प्रकल्पाव्दारे राज्यातील १०५४ पोलीस ठाणी व ६२९ वरिष्ठ पोलीस कार्यालये CAS (Core 
Application Software) सॉफ्टवेअरव्दारे जोडण्यात आली आहेत. सदर प्रकल्पाचे लोकार्पण दि. 
१५.९.२०१५ रोजी सन्माननीय राज्यपाल महोदयांच्या हस्ते पार पडळे आहे. सीसीटीएनएस प्रकल्पाचे 
कार्यान्वयन कार्यक्षमपणे होण्यासाठी तसेच पोलीस प्रशासनाला तांत्रिक अडचणी सोडविण्यास मदत 
करण्यासाठी मे. विप्रो प्रा.लि. कंपनीच्या हॅन्ड-होल्डर्सची दि. १ मार्च,२०१४ ते दि. २८ फेब्रुवारी, २०१५ 
पर्यंत ५२७ हॅन्ड-होल्डर्सची नेमणुक करण्यात आली होती. त्यानंतर एनसीआरबी, दिल्ली यांनी CAS 
४.० प्रकारचे सॉफ्टवेअर विकसीत केळे असल्याने सदर हॅण्ड होल्डर्सना दि. १ मार्च ,२०१५ ते दि. २८ 
फेब्रुवारी, २०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. तद्नंतर सीसीटीएनएस प्रकल्पाचे कार्यान्वयन 
पोलीस प्रशासनाला करावयाचे असल्याने त्यांना प्रशिक्षण देणे व दररोज येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी 
याबाबत मार्गदर्शन मिळण्यासाठी सदर हॅन्ड-होल्डर्सना मुदतवाढ देणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार मार्च- 
२०१६ या पुर्ण महीन्यासाठी एकुण ५२७ hand-holders व दि. १ एप्रिल २०१६ ते दि. ३० सप्टेंबर 
२०१६ या सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी प्रति हॅन्ड-होल्डर प्रतिमहा रु. १६,८४५ याप्रमाणे एकुण 
२६५ hand-holders यांना मुदतवाढ देण्यासंदर्भात येणा-या रु.४,०९,२०,९६९/- (अक्षरी रुपये चार 
कोटी नऊ लक्ष वीस हजार Adal एकोणसत्तर फक्त) एवढ्या निधीच्या खर्चास मा. मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखालील राज्य अँपेक्स समितीच्या (SAC) दि.१७.१.२०१७ रोजीच्या बैठकीमध्ये मान्यता दिली 
आहे. त्यानुसार सदर खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.-२०२/ पोल-३, 


शासन निर्णय : 

केंद्र शासनाच्या ई-गव्हर्नन्स योजनेअंतर्गत राज्यात सीसीटीएनएस प्रकल्प राबविण्यात येत 
आहे. सदर प्रकल्पाव्दारे राज्यातील १०५४ पोलीस ठाणी व ६२९ वरिष्ठ पोलीस कार्यालये CAS (Core 
Application Software ) सॉफ्टवेअरव्दारे जोडण्यात आली आहेत. सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या सुलभ 
कार्यान्वयनासाठी व पोलीस प्रशासनाला दररोज येणाऱ्या तांत्रिक अडचणीबाबत मार्गदर्शन 
करण्यासाठी मे. विप्रो प्रा. लि. कंपनीच्या प्रति हॅन्ड-होल्डर प्रतिमहा रु. १६,८४५ याप्रमाणे मार्च-२०१६ 
या पूर्ण महिन्यासाठी एकुण ५२७ hand-holders व दि. १ एप्रिल २०१६ ते दि. ३० सप्टेंबर २०१६ या 
सहा महीन्याच्या कालावधीसाठी एकुण २६५ hand-holders यांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. तसेच 
यासाठी येणा-या रु.४,०९,२०,९६९/- (अक्षरी रुपये चार कोटी नऊ लक्ष वीस हजार नवशोे एकोणसत्तर 
wed ) एवढ्या निधीच्या खर्चास प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर कामासाठी येणारा खर्च हा “ मागणी क्र.१, २०५५- पोलीस (००) ११५, पोलीस दलाचे 
आधुनिकीकरण (०१) विविध तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (०१) (०१) तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (२०५५ ए०३२), 
५०- इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१६-२०१७ या आर्थिक 
वर्षासाठी मंजूर अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ०१/१७/व्यय-७,दिनांक 
१६.१.२०१७ अन्वये वित्त विभागाने दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७०२०८१७०४१५२१२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, . Digitally signed by Kallas A. Gaikwad 
J Kailas A. 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Home Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b3 labfcb1894c4c597cc944f19a89 


Gaikwad Sao 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग, 
प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

3. मा.राज्यमंत्री, गृह Arex) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव 

५. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, मुंबई 

९. अपर पोलीस महासंचालक (नि व स॑) , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०.अपर पोलीस महासंचालक ,राज्य गुन्हे अभिलेख कक्ष, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र 

राज्य,पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.-२०२/ पोल-३, 


११.सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोळीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ,मुंबई. 

१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर निवासी लेखा 
परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१४.प्रकल्प संचालक, मे.विप्रो प्रा.लि.,मुंबई 

१५. वित्त विभाग, व्यय-७/ वित्तीय सुधारणा. 

१६.अवर सचिव, अर्थ-२ Te विभाग. 

१७.निवडनस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


